कोविड-१९ साथ रोगाच्या काळात कर्तव्य बजावत 
असताना कोरोना विषाणूचा संसर्ग होऊन मृत्यु पावलेल्या 
कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य 
मंजुर करण्याबाबत. 

कै.सोपान यशवंत कर्डिले, मुख्याध्यापक, प्राथमिक 
आश्रमशाळा, निमगांव म्हाळुंगी, ता. शिरुर, जि. पुणे. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक :- विभशा-२०२३/ प्र.क्र.१०/विजाभज-३, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक :- २८ फेब्रुवारी, २०२४ 


वाचा: १. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.०९/व्यय-९, दि.२९ मे, २०२० 

२. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.०९/व्यय-९, दि.१४ ऑक्टोबर, २०२० 

३. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक संकिर्ण २०२०/प्र.क्र.०९/व्यय-९, दि.१४ मे, २०२१ 

४. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्रमांक- 
इमाबकसं/आशा/को.म.विमा/ कै. कर्डिळे/२०३७, दि.२९.११.२०२२ 


शासन निर्णय :- 


प्राथमिक आश्रमशाळा, निमगांव म्हाळुंगी, ता. शिरुर, जि. पुणे येथील कै.सोपान यशवंत कडिले, 
(मुख्याध्यापक) यांचे कोरोना साथरोगाच्या काळात कर्तव्यावर असतांना कोरोना संसर्गजन्य विषाणूची लागण 
होवून त्यांचे दि.१८.११.२०२० रोजी निधन झाल्याने त्यांचे वारसदारास विमा रक्‍कम रु. ५० लाखाचे विमा फक्त 
मिळणेबाबतचा प्रस्ताव संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, पुणे यांच्या संदर्भ क्र. ४ येथे नमूद 
पत्रान्वये विभागास सादर केलेला आहे. 


2. तहसिलदार तथा aap कार्यकारी दंडाधिकारी तथा असि. इन्सीडेंट कमांडर, सो. तहसिल 
कार्यालय शिरुर. ता. जि. पुणे यांनी त्यांचे आदेश क्र. २५०४/२०२० दि. ९.०९.२०२० व आदेश क्र. फौजदारी/ 
कावि/२५५१/२०२०, दि. १६.०९.२०२२ च्या आदेशान्वये कोरोना विषाणूमुळे उध्दभवलेल्या संसर्गजन्य रोगाच्या 
अनुषंगाने प्रतिबंधात्मक उपाय योजना करण्यासाठी कोरेगाव भिमा ग्रामपंचायत क्षेत्रात अभावी सर्व्हेक्षण व 
तपासणी करण्यासाठी कै.सोपान यशवंत कडिले, प्राथमिक आश्रमशाळा, निमगांव म्हाळुंगी, ता. शिरुर, जि. पुणे 
यांची नियुक्ती करण्यात आली होती. कै. करडिले हे वरील कर्तव्यावर असतांना कोरोना संसर्गजन्य विषाणूची 
लागण होवून त्यांचे दि. १८.११.२०२० रोजी निधन झाले. 


३. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी दि. 90.99.2022 रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये के. सोपान यहावंत करडिले, 
मुख्याध्यापक यांना कोव्हिड-१९ आजाराचा त्रास होत असल्याने त्यांची दिनांक ३०/१०/२०२० रोजी साई 
पॅथ्यालॉजी HARTER शिक्रापूर, तालुका- शिरुर, जिल्हा पुणे येथे RT- PCR TEST करण्यात आली होती. RT- 
PCR Test Report Positive आल्याने त्यांना दि. ०२/११/२०२० रोजी श्री हॉस्पिटल खराडी येथे उपचारासाठी 
दाखल करण्यात आले होते. पुढील उपचारासाठी त्यांना दि. ०६/११/२०२० रोजी सह्याद्री हॉस्पिटल पुणे येथे 
दाखल करण्यात आले होते. उपचारादरम्यान कोरोना संसर्गामुळे त्यांचा दि. १८/११/२०२० रोजी मृत्यू झाला 
आहे. असे प्रमाणित केले आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः विभश्ाा-२०२३/ प्र.क्र.१०/विजाभज-३ 


४. जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी दि. १०/११/२०२२ रोजीच्या प्रमाणपत्रान्वये के.सोपान यशवंत कडिले, हे 
मयत होण्याच्या दिनांकापूर्वी १४ दिवस नियमित शिक्रापूर व कोरेगाव भिमा येथे कोरोना (कोविड-१९) काळामध्ये 
कर्तव्य बजावत होते व तदनंतर दि.१८.११.२०२० रोजी GRIT विषाणू (कोविड-१९) प्रादुर्भावामुळे त्यांचा मृत्यू 
झाला आहे, असे प्रमाणित केले आहे. 


ष्‌. श्रीमती विजया सोपान कर्डिले ( पत्नी), श्री. राहुल सोपान कर्डिले (मुलगा) व कु. स्मिता सोपान कर्डिले 
(मुलगी) हे कै. सोपान यडावंत कर्डिले यांचे कायदेशीर वारसदार असल्याचे १२ वे सह दिवाणी न्यायाधीश, पुणे 
यांनी दि. १९/१२/२०२३ च्या आदेशान्वये प्रमाणित केलेले आहे. 


६. श्री. करडिले यांचा सहयाद्री रुग्णालय, पुणे येथे मृत्यू झाला असून सदर रुग्णालयाच्या Death 
Summary मध्ये "Covid Pneumonitis with Ards in a K/C/O DM, Hypertension" असे रोगनिदान 
(diagnosis) केलेले आहे. 


७. शासन निर्णय संदर्भ क्र.०१ अन्वये कोविड-१९ संबंधित कर्तव्य बजावताना कोविडमुळे मृत्यू होणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांना विमा कवच/ सानुग्रह सहाय्य लागू करण्यात आले असून, कोव्हिड विषयक कर्तव्यावरील (सर्वेक्षण, 
शोध, मार्ग काढणे, प्रतिबंध, चाचणी, उपचार, मदत कार्य इत्यादी) कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूच्या सर्व प्रकरणी रु.५०.०० 
लक्ष (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रकमेचे सानुग्रह सहाय्य प्रदान करण्यात येते. 


८. शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.१४.१०.२०२० अन्वये सानुग्रह सहाय्य मंजुर करण्यास दि.०१.१०.२०२० 
पासून दि.३१.१२.२०२० पर्यंत व AAA शासन निर्णय, वित्त विभाग, दि.१४.०५.२०२१ अन्वये दि.०१.०१.२०२१ 
पासून दि.३०.०६.२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. 


९. उक्तपार्श्वभूमी तसेच प्रस्तुत प्रकरणी वित्त विभागाने अनौ.सं.क्र.४५/२०२३/व्यय-९ दि. ०६.०२.२०२३ 
अन्वये दिलेले अभिप्रायानुसार कै.सोपान यशवंत कर्डिले, मुख्याध्यापक, प्राथमिक आश्रमशाळा, निमगांव 
म्हाळुंगी, ता. शिरुर, जि. पुणे यांना कोव्हीड - १९ संबंधित कर्तव्य बजावताना कोव्हिडमुळे मृत्यु झाल्याने त्यांचे 
कायदेशीर वारसदार श्रीमती विजया सोपान काढिले, श्री. राहुल सोपान कर्डिले व श्रीमती स्मिता सोपान कर्डिले 
यांना एकत्रित रु.५०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतक्या रकमेचे सानुग्रह सहाय्य प्रदान विमा कवच 
/ सानुग्रह सहाय्य मंजुर करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


१०. कै.सोपान यडावंत कर्डिले,यांचे कायदेशीर वारसदार श्रीमती विजया सोपान कार्डिले, श्री. राहुल 
सोपान कडिले व श्रीमती स्मिता सोपान कडिले यांनी सानुग्रह सहाय्य प्रदान विमा कवच / सानुग्रह सहाय्य 
अनुदानापोटी देय होणारी रु.५०.०० लक्ष (अक्षरी रुपये पन्नास लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम यांना अदा करण्यास 
संमतीपत्र सादर केले आहे. त्यानुसार उक्त रक्‍कम धनादेशाद्वारे अदा करावी. असे आदेशित करण्यात येत आहे. 


११. यावरील खर्च मागणी क्रमांक झेडजी-३, लेखाशिर्ष- २२२५, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर 
मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०३-मागासवर्गाचे कल्याण, २७७- शिक्षण (०१) विमुक्त जाती भटक्या 
जमाती इतर मागास वर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग यांचे कल्याण (०१) (09) विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्यासाठी 
आश्रमशाळा व मुलोद्योगोत्तर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी स्वयंसेवी संस्थांना सहायक अनुदान (कार्यक्रम) ३६, 
सहायक अनुदाने (वेतन) (२२२५ई८६६)” या लेखाशिर्षाखाली सन २०२३-२४ च्या आर्थिक वर्षात उपलब्ध 
तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


१२. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.४५/२०२३/ व्यय-९ दि. ०६/०२/२०२३, तसेच 
शासन निर्णयमधील संदर्भ क्र. १ ते ३ येथे शासन निर्णयातील तरतुदीस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


प्रत, 


शासन निर्णय क्रमांकः विभश्ाा-२०२३/ प्र.क्र.१०/विजाभज-३ 


१३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०२२८१६४९३७६७३४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


KA | LA S Digitally signed by KAILAS TARACHAND SALUNKE 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=OTHER 


BACKWARD BAHUJAN WELFARE DEPARTMENT, 


TA R A C H A N D 2.5.4.20=2251a03d4696f35feb94e0a8547536fa68882bdecaaba93c 
ee29502d225f6286, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD7 
339A5CA3B170A0E91352CED7, cn=KAILAS TARACHAND SALUNKE 
S A L U N K E Date: 2024.02.28 16:58:59 +05'30' 
(कैलास साळुंके) 
उप सचिव > महाराष्ट्र शासन 


१. मा. सभापती/उपसभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
२. मा. अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

३. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१ व २, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

५. प्रधान महालेखापाल (लेखापरीक्षा)-१ व २, महाराष्ट्र, मुंबई /नागपूर, 

६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई, 

७. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

९. उप सचिव (अर्थसंकल्प / रोखशाखा), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प / रोखशाखा), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, पुणे 

१२. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहायक 

१३. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, पुणे 

१४. निवड नस्ती (विजाभज-३). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


